अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-“ब” 
(राजपत्रित) या संवर्गातील पदावर नामनिर्देशनाद्वारे 
देण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 


नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः नामनि-१२१८/प्र.क्र. ५/का.१४२७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ११ एप्रिळ, २०१९ 


वाचा- १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.१७१५/२३१६/ आठ, 
दिनांक ९/०१/२०१८. 


२) नियोजन विभागाचा समक्रमांकाचा शासन आदेशा दिनांक १२/०२/२०१९. 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्यांच्या संदर्भ क्र. १ च्या पत्रान्वये संशोधन 
अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, सामान्य राज्य सेवा, गट- “ब” (राजपत्रित), अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालय या पदावरील नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्तीसाठी ३५ उमेदवारांची गुणवत्ता 
क्रमांकानुसार शिफारस केली आहे. संदर्भाधिन शासन आदेश क्र. २ अन्वये, सदर उमेदवारांना 
संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी या संवर्गातील पदावर पदस्थापना देण्यात आली आहे. 
संदर्भाधिन आदेशातील परिच्छेद क्र. ३ मध्ये “आदेश निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसांच्या आत रुजू होण्याबाबत व सदर कालमर्यादेत रुजू न झाल्यास संबंधित उमेदवारांस 
नियुक्‍ती स्विकारावयाची नाही; हे गृहित धरुन त्यांचे नियुक्‍ती आदेशा रद्द करण्यात येतील”, असे 
स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार खाली नमूद केलेले उमेदवार हे त्यांच्या नावासमोर स्तंभ 
क्र. ५ मध्ये दर्शविलेल्या कारणास्तव रुजू न झाल्यामुळे त्यांची दिनांक १२/०२/२०१९ च्या 
आदेशान्वये सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, रायगड या पदावर केलेली PY पदस्थापना या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत 
आहे. 


अ. क्र. | उमेदवारांचे नांव व जातीचा | नियुक्तीचा | गुणवत्ता शेरा 
प्रवर्ग प्रवर्ग क्रमांक 
(१) (२) (३) (४) (५) 
q श्री. स्वप्निल दत्तात्रय खोराटे खुला ९ विहित कालमर्यादेत 
रुजू झालेले नाहीत. 


शासन आदेशा क्रमांकः नामनि-१२१८/प्र.क्र. ५/का.१४२७ 


२. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून; त्याचा संकेताक २०१९०४१११११२१००९१६ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


qo. 
११, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by Vanita Narayan Jadhi 


Vanita Narayan timers. sconces 


2.5.4.20=2f0e1884948542877a779b797fc357f1c34d84fe1aa3 


f9bdc30c060e0431223F, 


[Numb 1d56893b2ddc6497ed23d7787 15c30a6ea094F 
a hav 5d1e0fb38a44ac5b9179a65d83, Vanita Narayan Jadha 


Date: 2019.04.11 15:23:03 +05'30' 


(वनिता ना. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


श्री. स्वप्निल दत्तात्रय खोराटे, 
घर क्र.२१, खाडे गल्ली, 

सरवदे, मेन रोड, ता. राधानगरी, 
जि. कोल्हापूर- ४१६ २१२ 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

मा. मंत्री (नियोजन)/ मा.राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, (पत्राने). 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई 
उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, रायगड 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


